प्रति, 


AN AD _O 


रायगड जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र. २५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जून, २०२३. 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांचे पत्र क्र. 
नियोजन/कार्या-२अ/जिवायो/जि.नि.स.रायगड सदस्य शिफारस/७२०/२०२३, 
दि.९.५.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) मधील चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तींची रायगड 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांनी उपरोक्त 
आदेशा सर्व बंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. रायगड जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६०६१५५०३७३३१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 EEV Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 


DHU! 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, ७ 
HARISHCHAN DRA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
D H U Rl Date: 2023.06.06 15:52:23 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र. २५/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र. २५/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, दि. ०६ जून, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
| जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 

(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 

अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
शि श्री. संजय चिमणराव देञमुख रा. नवघर, ता. खालापूर, जि. रायगड 
2 श्री. शांताराम गणपत गायकर रा. वेणगांव, ता. कर्जत, जि. रायगड 
३ | al. चंद्रकांत विष्णू कळंबे रा. हुंबरठ, ता. पोलादपूर, जि. रायगड 
8 श्री.राजेंद्र अशोकराव साबळे रा. माणगांव, ता. माणगांव, जि. रायगड 
५ श्री. अरूणरामचंद्र कवळे रा. नवगाव, ता. अलिबाग, जि. रायगड 
६ श्री. निलेश शांताराम घाटवळ रा. बारशिव, ता. मुरूड, जि.रायगड 
(9 श्री. SHUTS जगन्नाथ भगत रा. HAR, पो. गव्हाण, ता.पनवेल, जि. रायगड 
८ | श्री. प्रशांत विश्वनाथ शिदे रा. पेडावे आळी, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
९ । सौ. प्रितम ललित पाटील रा. अंतरा रोड, ता. अलिबाग, जि. रायगड 
१० | श्री. संतोष चंद्रकांत निगडे रा. वावे, ता. अलिबाग, जि. रायगड 
99. | श्री. राजेश शरद मपारा रा. पाली, ता. सुधागड, जि. रायगड 

त Day sod by SALEEYHAISHCHANDRA 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, 
ENT 


HARISHCHANDRA C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNM 


OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
D H U Rl DEPARTMENT 
Date: 2023.06.06 15:52:42 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


